महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः WAT ११२४/प्र.क्र.०९/प्रशा-१ (का.१४) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
सह सचिव/उप सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली करण्यात येत 
असून, त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतर 
पदस्थापनेचा विभाग 
1 १__| २ ३ PB षु 
णि श्री.नामदेव कोंडीबा भोसले | सह सचिव कौडल्य, रोजगार, मराठी भाषा विभाग 
उद्योजकता व नाविन्यता 
विभाग 
२ [at हर्षवर्धन तुकाराम | उपसचिव मराठी भाषा विभाग नियोजन विभाग 
जाधव 
३ श्रीमती wert दिनेडा। उपसचिव | सामान्य प्रशासन विभाग | उद्योग, ऊर्जा, कामागार 
कदम-पाटील व खनिकर्म विभाग 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/१८ (र॒ व का), दि.२५.०८.२०२२ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त होताना कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक 
आहे. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१७३८१९७९०७ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VINAYAK BABURAO 
MANE sr या 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे .मु.स./प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः ससब ११२४/प्र.क्र.०९/प्रशा-१ (का.१४) 


३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स. (प्र.सु.व र. व G1), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स. /प्र.स./सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सह /उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग / मराठी भाषा विभाग/ कौशल्य, रोजगार, 
उद्योजकता व नाविन्यता विभाग/ उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१०. संबंधित सर्व अधिकारी (विभागामार्फत). 

११. निवड नस्ती प्रशा-१ (का.१४). 


eon ७ -€ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


